नियमित निवडसूची, २०२२-२३ (भाग-२): 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या 
आस्थापनेवरील “वरिष्ठ WTI 
अधिकारी” या संवर्गात” पदावर 
पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१२२२/प्र.क्र.२१४/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून २०२३. 


संदर्भ : १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
२) a, wea. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र३६६/ १६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-४(१)/२०/ 
२०२३, दिनांक २९.०३.२०२३ 
४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-४(१)/३४/ 
२०२२, दिनांक २३.०५.२०२३. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील “वरिष्ठ प्रक्मासकीय अधिकारी 
गट अया संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “प्र्ञासकीय 
अधिकारी“या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या “नियमित निवडसूची, 2022-23 (भाग-२)” यामध्ये 
समाविष्ट असलेले श्री. आनंदा संतु मटकर यांना “वरिष्ठ प्रज्यासकीय अधिकारी गट 37” A 
संवर्गातील पदावर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, याद्वारे पदोन्नती देण्यात येत आहे- 
ort: 
१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेशा यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


2) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा.मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व 
सेवाज्येष्ठतेचा (52101५) कोणताही हक्क असणार नाही. 


शासन SAS क्रमांकः रापोसे-१२२२/प्र.क्र.२१४/पोल-१अ 


२. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने /अनोप्चारिक संदर्श क्र.६०१/ 
२०२३/का:-१२, दिनांक २७.०६.२०२३/निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०१७२३१८०२२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, गृह, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


संबंधित अधिकारी (पोलीस IY, JEYIS, यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


